मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्य अंतर्गत 
सोलापूर जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४७/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ ASST पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा : 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोंबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 

शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्र. FATA /2022 /प्र .क्र४६९/बांध-४, दिनांक २० 
ऑक्टोंबर ,२०२२ 


१ 


— 


२ 


— 


3 


— 


8 


— 


4 


ord 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ ०२ /२०२३, दिनांक ०२ जानेवारी,२०२३. 


& 


nN 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ ३५ /२०२३, दिनांक ०३ जानेवारी,२०२३. 


9 


— 


शासन निर्णय : 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ च्या आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्य अंतर्गत 
सोलापूर जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नतती करण्यासाठी त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस 
खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४७/बांधकाम-४ 


अ.क्र. तालुका | पॅकेज क्रमांक | रस्त्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वर्षे 
(कि.मी.) । अंदाजित नियमित 
रक्‍कम देखभाल व 
(रू.लक्ष) दुरुस्ती 
अंदाजित 
रक्‍कम (रू. 
लक्ष) 
अक्कल | ADB-SOL- बोरोटी ते ३९०.६६ 
a 4,000 २५.५९ 
कोट | (॥-०१ हाळहळ्ळी 
TR-8 जामगावपा ते : 
: anit पिंपरी (R), भातंबरे वा अ, sa 
बार्शी | ADB-SOL- 
we TR-o (MDR 30) ते 
3 पिंपरी Cm) ते | ७.९०० ६९७.६६ ४०.५९ 
पिंपळगाव (पान) रस्ता 
४ | करमाळा “0 "लि pom ee १६.०२० | १३०१.६८ ८५.६८ 
(Il)-03 साडे, अळसुंदे 
ee ADB-SOL- | dle -अंजनडोह ते 
५ | करमाळा — ८.००० ६८१.१९ ४६.०० 
(॥)-०४ उमरड 
शग हती. NE, कोले 
६ माढा i बेंबळे, घोटी ते चांभार | 93.020 ११७२.९४ ८०.६३ 
विहीर 
रामा-२०२ 
७ माढा | 000 ?0-- (कुडूवाडी), ढवळस ते १७.२०० १८९३.१७ १५१.२७ 
(॥॥-०६ भोगेवाडी ते प्रजिमा - 
१२ 
८ बोरगाव ते १४ UR | 3.000 २५४.३७ १६.३३ 
जिनपुरी ते 
९ डोंबाळवाडी ५.५०० ४२५.४१ २८.७० 
माळशिर | ADB-SOL- (Gra) 
शं स | (i)-o Heli MDE: 3.400 ३०४.९६ १९.८६ 
(तांदूळवाडी) 
कोळेगाव ते 
वि १ आसबेवस्ती ३.००० २५७.४९ १६.५७ 
(तांदूळवाडी) 
१२ | मंगळवेढा | ADB-SOL-_ | आंधळगाव- शेलेवाडी | ९.५०० ९४४.३२ ५४.२५ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४७/बांधकाम-४ 


अ.क्र. तालुका | पॅकेज क्रमांक | रस्त्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वर्षे 
(कि.मी) | अंदाजित नियमित 
रक्‍कम देखभाल व 
(रू.लक्ष) दुरुस्ती 
अंदाजित 
रक्‍कम (रू. 
लक्ष) 
(॥-०८ ते आसबेवाडी - 
मारापुर 
तुर दामाजीकारखाना वा करत ल 
चौक ते ब्रम्हपुरी 
1 मंगळवेढा ते मुंढेवाडी, का ला त, 
तामदर्डी ते तांडूर न न । 
| ae ADB-SOL- | TR-o4 ते ठिगोळी  ।५.३०० ४३४.१८ २७.५९ 
१६ त ॥॥--६५ ते कुरणवाडी | 4.000 ४८२.१९ २९.५९ 
१७ स ADB-SOL-_ | हिरज ते शिवणी ३.५०० ३५१.९६ १५.७२ 
उत्तरसो — 
१८ | लापूर (॥)-१० देगाव ते MDR-¥Yo निगा a गणला 
डोणगाव रोड 
१९ ADB-SOL- ।रामा१४३ते गादेगाव | ४.२०० ४६५.७६ ३१.० 
नका ()-99 कासेगाव ते wae 7 मागवता 
पंढरपूर घायाळवस्ती न न न 
करकंब ते नांदोरे 
२१ ११.००० १२७३.१३ ८१.७१ 
ता.हद्द 
ADB-SOL- | कोळाते तिप्पेहळ्ळी ते 
२२ (॥॥-१२ घोरपडी ता. हद्द | ३.००० २४२.१७ १५.६६ 
सांगोला (NH १६६) 
२३ वाढेगाव तेराजापुर  । ४.००० २७०.८३ १९.२१ 
२४ खवासपुर ते उंबरगाव | ५.६०० ४६६.७२ २८.५७ 
ADB-SOL- ।सांगोलाते अजनळे, | १४.३०० | ११६६.४६ ७३.६६ 
२५ | सांगोळा  (॥-१३ बलवडी शिंदे वस्ती 
२६ | दक्षिण | ADB-SOL- | हणमगाव ते वळसंग ।५.५१० ४६७.४७ २४.८४ 
२७ | सोलापूर | ॥)-१४ वांगी ते हनुमाननगर | ४.७०० ४३७.०५ 20,02 
एकूण ADB २७ कामे १८५.६२० | १७०७२.४८ | ११०३.५१ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४७/बांधकाम-४ 


१. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 

i) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

i) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवर्‌यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 

॥) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iy) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

Vv) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथ:करण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४७/बांधकाम-४ 


vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


9) सदर कामे डोंगरी/आदिवासी/नक्षळ प्रभावित क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रामध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने तपासणी करून 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतूद केलेबाबत खातरजमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च अ) बाहय हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-७, 
५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) 
बाहय सहाय्यित प्रकल्प (०२) (09) अशियायी विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत 
सुविधा प्रकल्प ( बाह्महिस्सा Wo % ) ( कार्यक्रम ) ५३ मोठी कामे सी .आर.सी. ५०५४ ५२९८ व 
ब) राज्य हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-०७, ५०५४, मार्ग व Yo यावरील भांडवली खर्च 
०४, जिल्हा व इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाहय सहाय्यित प्रकल्प (०२) (०२) 
अशियायी विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प 
(राज्य हिस्सा ३० %) (कार्यक्रम) ५३ मोठी कामे सी.आर.सी. ५०५४ ५३०४” या शीर्षाखाली 
दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०११२२०२३४०२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.02.01 17:41:38 
+05'30' 
(प्रशांत वि. पाटील ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४७/बांधकाम-४ 


४ मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

५) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

६) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

८) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्राळय मुंबई-३२. 

९) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 


१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे विभाग, 
पुणे. 

१२) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा 
सोलापूर. 

१३) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

१४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 

१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 

१६) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

१७) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


